आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च,२०२१ 
वाचा 


) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१५.०३.२०२१. 
) आदिवासी विकास विभाग शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६, दि.८.१२.२०२० 
व दि.१९.०३.२०२१. 
५ अधिक्षक अभियंता, सार्व. बांधकाम(आदिवासी)विभाग,नाशिक यांचा प्रस्ताव क्र. 
जा.क्र.प्रशा/२३५/ सन २०२१,दि.२६.०३.२०२१. 
६) अधिक्षक अभियंता, सार्व. बांधकाम(आदिवासी)विभाग,नागपुर यांचा प्रस्ताव क्र. 
जा.क्र.बां.कक्ष.प्र.क्र./बजेट/२५०,दि.२४.०३.२०२१. 

शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु. २४०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. वित्त विभागाने वाचा क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये सदर लेखाशीर्षाखालील वित्त विभागाच्या 
मान्यतेस अनुसरुन सुधारित अंदाजाच्या Co टक्के मर्यादेत निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. 

त्यानुसार उपलब्ध आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९) या लेखाशीर्षाखाली 
उपरोक्त वाचा क्र.५ व ६ येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील प्रगतीपथावरील नमुद केल्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


१० कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.१२००.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
p94 २ ३ PB 
शिंगी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ४ ५९०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
2 अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ६ ६१०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण | gO ० १२००.०० 
२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


Ee) 


) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १० कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वाचा क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास 


प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६८/व्यय-१४ दि.२५.०३.२०२१ 


वरील मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१७१३५६७१२४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


- Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 

R a V | Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 

+ postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D | g a m b a | ro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9al1 c5a89d8c4 
897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 

A 1 t e Date: 2021.03.31 15:40:05 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/ 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धुळे/चंद्रपुर/जव्हार/ठाहापूर/नागपुर . 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
g. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे/चंद्रपूर. 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 

१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६, दि. ३१/०३/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात 
खर्च येत असलेला निधी 
za 2 ३ 1 ४ ५ 
अ) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 
१) कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),धुळे 
baal शासकीय आश्रमशाळा पैठण येथील ८८८.४५ ४७५.६२ १४०.०० 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम 
एकुण धुळे विभाग (आदिवासी) ८८८.४५ ४७५.६२ १४०.०० 
२) कार्यकारी अभियंता सा.बां. (आदिवासी) विभाग, ठाणे 
2 शासकीय आश्रमशाळा ASAT ,ता. जि. १२९८.८८ ७५.०० २००.०० 
पालघर (शालेय इमारत) 
३ शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी ता. ९९४.५३ २३५.०० २००.०० 
डहाणू, जि. पालघर (शालेय इमारत) 
४ BAHIA आश्रमशाळा बांधकाम पिसे ८३९.६८ १६०.०० ५०.०० 
(पढघा) ता. भिवंडी जि. ठाणे (शालेय 
इमारत) 
एकुण ठाणे विभाग (आदिवासी) ५१५८.७७ १११७.०० ४५०.०० 
अ) एकुण मंडळ नाशिक ६०४७.२२ १५९२.६२ ५९०.०० 
ब) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ ,नागपुर 
१)कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,चंद्रपुर 
हि शासकीय आश्रमशाळा खमनचेरु १०८०.०० ५०८.१० १००.०० 
ता.अहेरी जि.गडचिरोळी येथील 
आश्रमशाळा संकुलाचे बांधकाम करणे 
२  ।सिरोचा जि.गडचिरोळी येथील ११०४.८४ १३१.९९ ५०.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतीगृहाचे इमारत बांधकाम करणे 
३ «| fara जि.गडचिरोळी येथील १११८.०० १२५.६९ १४०.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलींचे 
वसतीगृहाचे इमारत बांधकाम करणे 
Ravindra (जगि तली डा ae पृष्ठ ५ पैकी ४ 


Digambarro 
Aute 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


४ | शासकोय आश्रमशाळा १०७५.०० २००.०० १००.०० 
पोटेगांव,जि.गडचिरोली करीता 
मुलांचे वसतीगृहाचे इमारत बांधकाम 
करणे 
५ | शासकोय आश्रमशाळा १०९०.०० २३५.०० १००.०० 
पोटेगांव,जि.गडचिरोली करीता 
मुलींचे वसतीगृहाचे इमारत बांधकाम 
करणे 
६ ।शासकोय आश्रमशाळा हालेवारा १०८०.०० शि .00 १२०.०० 
avenge! जि.गडचिरोली मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 
चंद्रपुर विभाग ६५४७.८४ | १२००.७८ ६१०.०० 
ब) नागपुर मंडळ ६५४७.८४ | १२००.७८ ६१०.०० 
एकुण अब १२५९५.०६  २७९३.४० १२००.०० 


| 
Ravindra — ems 
ली 
व alCode=: a 
Digambarro 5 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a8 
Aute 


9d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25 
£4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.31 15:43:24 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


